नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर अतिरिक्त आयुक्‍त या 
संवर्गाच्या एका पदावर निवडीने नियुक्‍ती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नामपा २०२१/प्र.क्र. ३४७ नवि-२४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:-१) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१४/प्र.क्र.२१८/नवि-१४, 
दि.०६.०१.२०१५. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.२१८/नवि-१४, 
दि.२५.०६.२०१५. 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.९० (भाग-१)/नवि-१४, 
दि.०९.०४.२०२१. 
४ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम-१६२१/प्र.क्र.५९/नवि-२८, दि.३०.०६.२०२१. 
५) सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.११२, दि. ३०.८.२०२१ 
६) आयुक्त, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नावाशमनपा/ साप्रवि / 
आस्था - १ / ६७९७/ २०२१ दि. २९.०९.२०२१. 
शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०६.०१.२०१५, दि.२५.०६.२०१५ व दि.०९.०४.२०२१ अन्वये 
महानगरपालिकांमध्ये अतिरिक्‍त आयुक्‍त पदावर निवडीने नियुक्तीसाठी कार्यपध्दती विहित 
करण्यात आलेली आहे. 

२. संदर्भाधीन दि.३०.६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये नांदेड - वाघाळा महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर मंजुर एका पदाव्यतिरीक्त अधिकचे “अतिरीक्त आयुक्त” संवर्गातील एक पद निर्माण 
केलेले आहे. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने श्री. PR जांबुवंतराव कदम, कार्यकारी 
अभियंता, नांदेड - वाघाळा महानगरपालिका यांच्या नावाचा प्रस्ताव शासनाच्या निवड समितीसमोर 
सादर करण्याबाबतचा ठराव क्र. ११२ दि. ३०.८.२०२१ संमत केलेला आहे. 

३. आयुक्त, नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका यांच्या संदर्भीय दि.२९.०९.२०२१ च्या 

पत्रान्वये याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. प्राप्त प्रस्तावानुसार तसेच 

संदर्भाधीन दि.०६.०१.२०१५, दि.२५.०६.२०१५, दि.०९.०४.२०२१ व दि.३०.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयास अनुसरून, “अतिरिक्‍त आयुक्त”, नांदेड-वाघाळा rex महानगरपालिका (वेतनश्रेणी- 

१५६००-३९१०० ग्रेड पे-६६००- ७ व्या वेतन आयोगानुसार S-23 (६७७००-२०८७००) } या एका रिक्‍त 

असलेल्या पदावर निवडीने नियुक्तीसाठी गठीत केलेल्या शासन स्तरावरील निवड समितीने 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम ४५ (४ ची अट शिथिल करण्यास शासनाने मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा २०२१/प्र.क्र. ३४७ नवि-२४ 


देण्याच्या अधीन राहून श्री. गिरीश जांबुवंतराव कदम, कार्यकारी अभियंता, नांदेड-वाघाळा शहर 
महानगरपालिका यांची शिफारस केली. निवड समितीच्या सदर Breathe शासनाने मान्यता 
दिलेली आहे. 
४. उपरोक्त शासन मान्यतेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कळम 
३९अ (१) तसेच सदंर्भाधीन शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार श्री. PRT जांबुवंतराव कदम, 
कार्यकारी अभियंता, नांदेड-वाघाळा हाहर महानगरपालिका यांची “अतिरिक्‍त आयुक्‍त”, नांदेड- 
वाघाळा शहर महानगरपालिका या रिक्‍त पदावर निवडीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
५. आयुक्त, नांदेड-वाघाळा हाहर महानगरपालिका यांनी श्री. गिरीश जांबुवंतराव कदम, 
कार्यकारी अभियंता, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांना “अतिरिक्‍त आयुक्त”, नांदेड- 
वाघाळा शहर महानगरपालिका या पदावर त्वरीत रूजू करून घ्यावे. 
६. श्री. गिरीश जांबुवंतराव कदम, कार्यकारी अभियंता, नांदेड-वाघाळा शहर 
महानगरपालिका यांनी “अतिरिक्‍त आयुक्‍त”, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका या पदाचा 
कार्यभार त्वरीत स्विकारावा, तसेच आयुक्‍त, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका यांनी 
याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७""५/.॥६॥॥/१9॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१८११२६०४२५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vidya Ramappa Hampayya 
Date: 2021.12.20 18:12:37 +05'30' 
(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (नगर विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) महापौर, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका. 
) आयुक्त, नांदेड-वाघाळा हाहर महानगरपालिका. 
) श्री. गिरीश जांबुवंतराव कदम, कार्यकारी अभियंता, नांदेड-वाघाळा शहर 
महानगरपालिका. 
६) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती (नवि-२४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


